RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ३, अंक ४१]] 


मंगळवार, ऑक्टोबर ३, २०१७/ आश्विन ११ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १ ९, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त 

इतर 

वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक 

आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


. 


राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण 
कूपरेज टेलिफोन एक्सचेंज बिल्डिंग , ४ था मजला, महर्षि कर्वे मार्ग 

मुंबई ४०० ०२१, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम . 


२ . 


क्रमांक रापोतप्रा/नियमावली / प्र.क्र .१४२/ २०१७. - महाराष्ट्र राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण ( सेवेच्या शर्ती) नियम २०१६, याच्या 
नियम १० अनुसार , राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाच्या कामकाजाचे विनियमन करण्यासाठी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण पुढील विनियम 
करीत आहे : 

१ . संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.- या विनियमांना, महाराष्ट्र राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण ( प्रशासन व कार्यपद्धती) विनियम , २०१७, 
असे म्हणावे . 

व्याख्या.- (१) या विनियमांत , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, वेळोवेळी सुधारणा केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१, असा आहे आणि त्यामध्ये महाराष्ट्र 
पोलीस ( सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे ) अधिनियम , २०१४, याचा समावेश होतो 

( ख ) “प्राधिकरण ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम २२प च्या पोट -कलम ( २ ) अन्वये, स्थापन केलेले राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण , 
असा आहे ; 

( ग ) “ अध्यक्ष ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम २२ प च्या पोट-कलम ( २ ) अन्वये, नियुक्त केलेल्या राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचा 
अध्यक्ष, असा आहे ; 

( घ) “ संहिता ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्यास लागू असलेली दिवाणी प्रक्रिया संहिता ( १ ९०८ चा ५ ) , असा आहे ; 


भाग चार - क -४ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७/ आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


( ङ ) “ तक्रारदार ” याचा अर्थ, पीडित व्यक्ती किंवा या अधिनियमान्वये जिने किंवा जिच्या वतीने, तक्रार करण्यात आली आहे अशी 
व्यक्ती, असा आहे ; 

( च) “तक्रार ” याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये, राज्य प्राधिकरणाकडून दखल घेण्यात आलेली गैरवर्तणूकविषयक तक्रार , असा आहे ; 
छ ) “ खंड न्यायपीठ ” याचा अर्थ, अध्यक्षाने घटित केल्याप्रमाणे राज्य प्राधिकरणाच्या दोन सदस्यांचा अंतर्भाव असलेले न्यायपीठ , 


असा 


आहे ; 


( ज ) “ चौकशी” याचा अर्थ, या विनियमांच्या विनियम ७ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार केलेली चौकशी, असा आहे ; 

( झ ) “पूर्ण न्यायपीठ ” याचा अर्थ, अध्यक्षाने घटित केल्याप्रमाणे राज्य प्राधिकरणाच्या तीन किंवा अधिक सदस्यांचा अंतर्भाव असलेले 
न्यायपीठ, असा आहे ; 

( ज ) “ शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; 

(ट ) “भाषा ” याचा अर्थ, प्राधिकरणांची अधिकृत भाषा असा आहे जी सर्व व्यावहारिक कामकाजांसाठी मराठी असेल , तथापि , मराठी 
जाणणारे लघुलेखक / कर्मचारीवर्ग उपलब्ध नसल्यामुळे किंवा तक्रारदाराच्या भाषेमुळे त्यास अपवाद करता येईल 

( ठ ) “ सदस्य ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम २२प च्या पोट -कलम ( २) अन्वये नियुक्त केलेला राज्य प्राधिकरणाचा सदस्य , असा 


. 


~ 


~ 


आहे ; 


( ड ) “ सदस्य- सचिव ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम २२प च्या पोट- कलम ( २) अन्वये नियुक्त केल्याप्रमाणे, राज्य प्राधिकरणाचा 
सदस्य- सचिव म्हणून राज्य शासनाने अशा प्रकारे नियुक्त केलेला पोलीस अधिकारी , 

असा आहे 
( ढ ) “ गैरवर्तणूक ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम २२ क्यू १( अ) (एक ते आठ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे, कोणत्याही सार्वजनिक 
सदस्याच्या हक्कास प्रतिकुलरित्या परिणाम करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यास लागू असलेला कोणताही कायदा , नियम व विनियम यांचा एखाद्या 
पोलीस अधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक भंग करणे किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणे , असा आहे ; 

( ण) “ जबाबदेयी अधिकारी ” याचा अर्थ, ज्या पोलीस कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत तक्रार केली आहे किंवा तक्रारदाराने ज्याच्या विरुद्ध तक्रार 
दाखल केली आहे असा पोलीस कर्मचारी, असा आहे ; 
( त ) “कलम ” याचा अर्थ, अधिनियमाचे कलम , 

असा आहे 
( थ ) “ एकल न्यायपीठ ” याचा अर्थ, अध्यक्षाने घटित केल्याप्रमाणे राज्य प्राधिकरणाच्या एका सदस्याचा अंतर्भाव असलेले न्यायपीठ , 
असा आहे : 


( द) “ युनिट ” याचा अर्थ, पोलीस आयुक्तालय, जिल्हा, पोलीस खात्यातील विशेष शाखा किंवा गुप्त वार्ता विभाग ( एसआयडी), गुन्हा 
अन्वेषण विभाग (सीआयडी), लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग ( एसीबी), राज्य राखीव पोलीस बल ( एसआरपीएफ ) आणि पोलीस प्रशिक्षण संस्था 
इत्यादींपुरत्या मर्यादित नसलेल्या विभागांसह संलग्न विभाग, असा आहे . 

( २) यात वर वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना अधिनियमामध्ये व संहितेमध्ये अनुक्रमे त्यांना जे अर्थनेमून देण्यात 
आले असतील तेच अर्थ असतील. 


३ . प्राधिकरणाच्या बैठकीचे ठिकाण व त्याचे अधिकार क्षेत्र.- ( १) प्राधिकरणाच्या बैठकीचेठिकाण सर्वसाधारणपणे मुंबईतील 
त्याचे मुख्यालय असेल. तथापि , अध्यक्षांच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार त्यास आवश्यक व इष्ट वाटतील अशा राज्यातील कोणत्याही अन्य ठिकाणी 
आपल्या बैठकी घेता येतील . 


( २) प्राधिकरणाचे अधिकार क्षेत्र हे, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य असेल . 

( ३) पोलीस उप अधीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसोबत पोलीस उप अधीक्षकाच्या दर्जाचे व त्याच्या दर्जापेक्षा वरचा 
दर्जा असणारे वरिष्ठ अधिकारी यांची चौकशी होत असेल तेव्हा , राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणामार्फत कार्यवाही करण्यात येईल . 

सर्वसाधारणपणे विचारात न घेण्याजोग्या तक्रारी. - प्राधिकरण पुढील स्वरुपाच्या तक्रारी खारीज करील : 
( क ) मोघम , निनावी, खोट्या नावाच्या, वाचण्यास कठीण, नगण्य किंवा क्षुल्लक ; 
( ख ) कथित कृती आणि /किंवा अकृती घडल्यापासून एक वर्षानंतर तक्रार सादर करण्यात आली असेल 


४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७ / आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


३ 


( ग) घर किंवा जमीन, इत्यादि बळकावण्यामध्ये सहभागी असणारे पोलीस अधिकारी वगळून दिवाणी वाद, इत्यादींमध्ये चौकशी केली 


जात नसेल 


( घ ) सेवाविषयक बाबी किंवा कामगार किंवा औद्योगिक विवादाशी संबंधित बाबी 
( ङ ) न्यायालयापुढे किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणापुढे न्यायप्रविष्ट असलेली बाब ; 
( च ) न्यायाधिकरण किंवा कोणत्याही अन्य न्यायिकवत प्राधिकरण यांच्या न्यायिक अधिमताने अथवा निर्णयाने समाविष्ट केलेली बाब ; 

छ ) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाच्या कक्षेबाहेरील बाब ; 

( ज ) वरिष्ठ पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्याकडे करण्यात न आलेली तक्रार किंवा अशी तक्रार दाखल केल्यापासून एक महिन्याचा कालावधी 
उलटून गेला नसेल अशी तक्रार . 


५ . 


3 


• 


.. 


प्राधिकरणाच्या बैठकी व निर्णय.- ( क ) प्राधिकरणाचे प्रत्येक कामकाज अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली उपस्थित सदस्य यांचेसह 
पार पाडले जाईल ; 

( ख ) प्राधिकरणाच्या पूर्ण न्यायपीठाकडून ज्या कोणत्याही बैठकीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे , त्या बैठकीची गणपूर्ती अध्यक्षांसहित 
तीन सदस्य करतील. उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या प्राधिकरणाच्या सदस्यांच्या बहुमताने सर्वनिर्णय घेण्यात येतील . कोणतीही 
मतभिन्नता असेल तर, त्याची कागदोपत्री नोंद घेण्यात येईल . तथापि, बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेण्यात येईल : 

परंतु, जर समसमान मते पडली असतील तर बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या व्यक्तीला दुसरे व निर्णायक मत टाकण्याचा अधिकार 
राहील 

( ग) प्राधिकरणाच्या कोणत्याही बैठकीस एखादा सदस्य अनुपस्थित असेल किंवा सदस्याचे एखादे पद रिक्त असेल तर, जोपर्यंत गणपूर्ती 
होत असेल तोपर्यंत सदर कामकाज चालू ठेवण्यास बाधा पोचणार नाही ; 

( घ ) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी किंवा कोणतीही अन्य पदनिर्देशित व्यक्ती, प्राधिकरणाच्या प्रत्येक बैठकीच्या कार्यवृत्तांची नोंद घेईल. 
प्राधिकरणाचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, प्राधिकरणाचा अभिलेख ठेवील ; 

(ङ ) अध्यक्ष अथवा सदस्य यांच्या नियुक्तीतील तांत्रिक कारणांवरून केवळ प्राधिकरणाचा कोणताही निर्णय अवैध ठरणार नाही 
( च ) सदस्य - सचिव अथवा पदनिर्देशित अधिकारी प्रत्येक बैठकीच्या मान्यता दिलेल्या सर्व कार्यवृत्तांची मूळ प्रत ठेवील 

छ ) प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयासंबंधीच्या अनुवर्ती कार्यवाहीचा अहवाल, निर्णयाची अंमलबजावणी होईपर्यंत सदस्य- सचिव किंवा 
पदनिर्देशित अधिकारी यांच्यामार्फत नंतरच्या प्रत्येक बैठकीमध्ये सादर करण्यात येईल . 

तक्रारी दाखल करण्याची व त्यांची नोंद घेण्याची कार्यपद्धती. -(१) पोलिसांच्या “ गैरवर्तणुकीच्या ” एक किंवा अनेक प्रसंगांची 
प्राधिकरणामार्फत चौकशी करू इच्छिणारी कोणतीही व्यक्ती, खास करून मराठी, हिंदी अथवा इंग्रजी भाषेत प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार सादर 
करील. 

( २ ) घटनेचा जेवढा उपलब्ध असेल तेवढा सर्व संबद्ध तपशील दिलेली तक्रार , साध्या कागदावर सादर करण्यात येईल किंवा ती ऑनलाईन 
डिजिटल नमुन्यात सादर करण्यात येईल. तक्रारींबाबत कोणतीही फी आकारण्यात येणार नाही. 

( ३) या विनियमांना जोडलेल्या जोडपत्र “ अ ” मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, त्याच्या वैयक्तिक माहितीनुसार, तक्रारीत नमूद केलेला सर्व संबद्ध 
तपशील खरा व बरोबर आहे हे नमूद करणाऱ्या स्वसाक्षांकनाद्वारे दाखल केलेल्या अशा प्रत्येक तक्रारीस पुष्टी देण्यात येईल. 

( ४ ) तक्रार , पोस्टाने किंवा कुरीअरने किंवा ई-मेल पाठवून किंवा प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरील डिजिटल नमुन्यामध्ये अथवा प्राधिकरणाच्या 
कार्यालयात व्यक्तिशः जाऊन सादर करता येईल . 

( ५ ) तक्रारदारास , त्यास तसे वाटत असेल तर आणि केलेल्या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ. 

( क ) घटना घडल्यानंतर लगेच पीडित व्यक्तीची ज्याने तपासणी केली असेल त्या अर्हताप्राप्त डॉक्टरने दिलेला, पीडित व्यक्तीच्या 
शरीरावरील दुखापतीचे स्वरुप स्पष्ट करणारा वैद्यकीय अहवाल, किंवा दिलेले कोणतेही प्रमाणपत्र ; 

ख ) पीडित व्यक्तीच्या शरीरावरील दुखापती दर्शविणारी छायाचित्रे किंवा चौकशीच्या वेळचे अभिलेख ; 
( ग ) अर्जामध्ये अंतर्भूत असलेल्या कथित आरोपांशी संबंधित श्राव्य अथवा दृक श्राव्य मुद्रण ; 


. 


. 


भाग चार - क -४ ९ -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७/ आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


( घ ) संबंधित पोलीस ठाण्याच्या दैनंदिनीचा संबद्ध उतारा ; 


( ङ ) प्रथम माहिती अहवालाची ( एफआयआरची) प्रत, कोणतीही असल्यास ; 


( च ) अटकेबाबतच्या ज्ञापनाची प्रत ; 


( छ ) तक्रारदाराने विचारात घेतलेले संबद्ध अन्य कोणतेही कागदपत्र ; 
तक्रारदाराला, वरील खंडामध्ये 

नमूद 

केलेल्या कागदपत्रांच्या किंवा अभिलेखांच्या छायांकित प्रती सादर करता येतील . 
( ६ ) प्राधिकरणाचा सदस्य- सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, अधिनियमाच्या कलम २२ क्यू (१ ) ( एक ) अनुसार स्वतःहून कार्यवाही 
करणाऱ्या प्राधिकरणाच्या निदेशांन्वयेकिंवा राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडून किंवा राज्य मानवी हक्क आयोगाकडून किंवा लोकायुक्ताकडून 
किंवा शासनाकडून किंवा कोणत्याही अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीवरून आणि कलम २२ क्यू (१) ( एक ते तीन ) 
अन्वये योजल्याप्रमाणे तक्रार प्रकरणाची नोंद घेईल . 

( ७ ) प्राधिकरणाचा सदस्य- सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, प्राधिकरणाकडे नोंदवलेल्या तक्रारींविषयीच्या नोंदवह्या, प्राधिकरणाने 
विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रपत्रामध्ये ठेवील. 

( ८ ) प्राधिकरणाकडील तक्रारींची छाननी करणे व ती पुढे पाठवणे. 

( क ) तक्रारीबाबतच्या प्रकरणाची नोंद केल्यावर सदस्य - सचिवकिंवा पदनिर्देशित अधिकारी, तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर कामाच्या सात 
दिवसांच्या आत तिच्या पुष्ट्यर्थ प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांसह ती तक्रार पुढील निदेशांकरिता प्राधिकरणापुढे ठेवील 

( ख ) प्राधिकरण , तक्रार आणि सर्व पुष्ट्यर्थ कागदपत्रे यांची तपासणी करील आणि प्राधिकरणाकडे तक्रारीबाबत किंवा अन्यथा 
चौकशी करण्याची अधिकारिता आहे किंवा कसे, यांचा निर्णय घेईल ; 

( ग ) तक्रारीची तपासणी केल्यानंतर जर सदर विषयवस्तू ही , प्राधिकरणाच्या अधिकारितेत येत नाही असे प्राधिकरणाचे मत असेल 
तर मात्र , प्राधिकरण लेखी कारणे नोंदवून परंतु , शक्यतोवर अशा तक्रारीच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, तक्रार फेटाळील ; 

( घ ) तक्रारीची प्रारंभिक तपासणी केल्यानंतर , जर , प्रथमदर्शनी कोणतीही बाजू सयुक्तिक नाही असे प्राधिकरणाचे मत असेल तर , 
प्राधिकरण, तक्रार नोंदवल्यापासून शक्यतोवर पंधरा दिवसांच्या आंत, लेखी कारणे नोंदवून , तक्रार फेटाळील ; 

( ङ ) प्राधिकरणाची जर तक्रार आपल्या अधिकारक्षेत्रात येते , याबद्दल खात्री पटली असेल आणि चौकशीसाठी प्रथमदर्शनी 
संयुक्तिक बाजू 

असेल तर मात्र , प्राधिकरण , अधिनियम व या विनियमांन्वये चौकशी 

सुरू 

करील. 
( ९ ) सदस्य- सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, या विनियमांन्वये प्राधिकरणाचा अधिकृत आदेश काढील आणि तक्रारदारास किंवा 
यथास्थिती, तक्रारदाराच्या प्रतिनिधीस सदर आदेशाची प्रत विनामूल्य पाठवील. 
चौकशी करणे : 

( १ ) जर प्राधिकरणाने कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करण्याचे ठरविले असेल तर, ते या विनियमांना 
जोडलेल्या जोडपत्र “ब ” अनुसार सर्व संबंधित अधिकारी किंवा त्या प्रकरणांशी संबंधित असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना किंवा तक्रारदाराने ज्याच्याविरुद्ध 
तक्रार केली असेल त्यास नोटीस देईल . 

( २) पोट-नियम (१ ) अन्वये जबाबदेयी अधिकाऱ्यास किंवा अधिकाऱ्यांना प्राधिकरणाने दिलेल्या प्रत्येक नोटिशीबरोबर, तक्रारीसोबत 
दाखल केलेल्या कागदपत्रांची प्रत , तसेच त्या पुष्ट्यर्थ कागदपत्रे, कोणतीही असल्यास , जोडण्यात येतील . 

( ३ ) पोलीस अधीक्षकाच्या दर्जाच्या आणि त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यास नोटीस पाठविण्यात आली असेल नोटिशीची प्रत पोलीस 
महासंचालकांनादेखील पाठविण्यात येईल . 

( ४ ) जर जबाबदेयी अधिकारी हा, पोलीस महासंचालक दर्जाचा अधिकारी असेल तर मात्र, पुष्ट्यर्थ कागदपत्रांसोबत नोटिशीची प्रत , 
महाराष्ट्र राज्य शासनास पाठविण्यात येईल . 

( ५ ) जर पोलीस अधीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला नोटीस पाठविण्यात आली असेल तर, पुष्ट्यर्थ कागदपत्रांसह 
नोटिशीची प्रत , त्याच्या वरिष्ठ पोलीस आयुक्तांस किंवा पोलीस अधीक्षकास किंवा यथास्थिति , युनिटच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास पाठविण्यात येईल . 

( ६ ) जबाबदेयी अधिकारी हा , उप-विनियम (१) अन्वये पाठवलेली नोटीस प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत, त्याची तशी इच्छा 
असल्यास, प्राधिकरणाकडे आपले उत्तर , पुष्ट्यर्थ कागदपत्रे, कोणतीही असतील तर , त्यांसह , सादर करील. 


७ . 


तर , 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७ / आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


( ७ ) सदस्य - सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, जबाबदेयी अधिकाऱ्याकडून प्राप्त झालेली उत्तराची प्रत आणि त्या पुष्ट्यर्थ कागदपत्रे 
यांच्या प्रती, त्या प्राप्त झाल्यापासून कामकाजाच्या सात दिवसांच्या आत , तक्रारदाराला विनामूल्य पाठवील . 
( ८ ) प्राधिकरणाने प्राप्त झालेली ती तक्रार , चौकशी करण्याच्या 

प्रयोजनार्थ आपल्या अन्वेषकास किंवा इतर कोणत्याही अभिकरणाकडे 
किंवा अधिकाऱ्याकडे निर्देशित केली असल्यास, असे अभिकरण, शक्य तितक्या लवकर त्या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करील आणि साठ 
दिवसांच्या कालावधीच्या आत प्राधिकरणाला अहवाल व त्याच्या पुष्ट्यर्थ दस्तऐवज सादर करील . 

( ९) सदस्य- सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, उप- विनियम ( ७ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अहवालाची एक प्रत तो अहवाल प्राप्त 
झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत तक्रारदारास विनामूल्य देईल. 

( १० ) सदस्य- सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, सुनावणीच्या प्रत्येक दिवसाचा, प्रत्येक तक्रारीचा, प्रकरण अभिलेख आणि प्रगती 
अहवाल लेखी स्वरूपात ठेवील . 

( ११ ) सदस्य- सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, बैठकीचे अभिलेख ठेवील आणि तो बैठकीच्या उक्त कार्यवृत्तांवर अध्यक्ष आणि 
सदस्यांची स्वाक्षरी घेईल . 


८. सुनावणीची नोटीस जारी करणे.- (१) प्राधिकरण , तक्रारदार, त्याचा प्रतिनिधी किंवा, यथास्थिति , पीडित व्यक्ती यांच्यासह 
पक्षकारास यथोचित नोटीस दिल्यानंतर , आवश्यकतेनुसार तक्रारदाराच्या प्रकरणाची सुनावणी घेईल . 

( २) सदस्य - सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, पुरेशा वेळेआधी परंतु तक्रार सुनावणीसाठी नोंदविण्याच्या किमान सात दिवस अगोदर 
सुनावणीचा दिनांक संबंधित सर्व पक्षकारांना अधिसूचित करील. तथापि, तातडीच्या परिस्थितीत , प्राधिकरण नोटिशीच्या कालावधीची सूट देईल 
आणि शक्य तितक्या लवकर कारवाई पुढे नेईल. 

( ३) ज्यामध्ये जबाबदेयी अधिकारी हा पोलीस उपअधीक्षक किंवा त्याहून खालच्या दर्जाचा असेल त्याबाबतीत, सुनावणीची नोटीस , पोलीस 
आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक किंवा संबंधित पोलीस युनिटच्या प्रभारी अधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात येईल आणि इतर सर्व प्रकरणांत 
सुनावणीची नोटीस अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष देण्यात येईल आणि नोटिशीची एक प्रत, पोलीस महासंचालकांना किंवा, यथास्थिति , शासनाला पाठवण्यात 
येईल . 

( ४) उप -विनियम ( २ ) खालील सुनावणीची नोटीस मिळालेला प्रत्येक अधिकारी, तात्काळ संबंधित जबाबदेयी अधिकाऱ्याला त्या 
नोटिशीची माहिती देईल आणि अशा अधिकाऱ्याला ठरलेल्या दिनांकास सुनावणीला हजर राहण्यासाठी रजा किंवा परवानगी देण्यात आली आहे, हे 
सुनिश्चित करील. 

( ५ ) प्राधिकरणास , गरज असेल तेव्हा संबंधित पक्षकारांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीला बोलावता येईल व तिची बाजू ऐकून घेता 
येईल. 

( ६ ) प्राधिकरणास , चौकशीशी संबंधित असणारी संबंधित कागदपत्रे , कोणताही अभिलेख किंवा संबंधित सरकारी कागदपत्रे कोणत्याही 
पोलीस अधिकाऱ्यांकडून किंवा लोकसेवकाकडून मागविता येतील . 

९. सुनावणी घेणे.- (१) प्राधिकरण, चौकशीची प्रत्येक सुनावणी घेताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन करील. 
( २) सुनावणी राज्याच्या राजभाषेत घेतली जाईल . तथापि , अपवाद म्हणून, ती सुनावणी हिंदी किंवा इंग्रजीतसुद्धा घेण्यात येईल . 
( ३) प्राधिकरणाचा सदस्य- सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, प्रत्येक सुनावणीच्या प्रक्रियेचा अभिलेख ठेवील . 

१० . सुनावणीला उपस्थित राहणे.- (१) तक्रारीतील पक्षकार सुनावणीला स्वतः किंवा त्यांच्या वैध प्रतिनिधीमार्फत उपस्थित 
राहतील . 

( २) व्यक्तींचा वैध प्रतिनिधी , प्राधिकरणाकडून परवानगी घेऊन सुनावणीला उपस्थित राहू शकेल व त्यासाठी प्राधिकरण कारणे लेखी नमूद 
करुन ती देईल . 

( ३) प्राधिकरणास, तक्रारींशी संबंधित विषय आणि तथ्यांची माहिती असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला ( जोडपत्र “ क ” नुसार ) शपथेवर 
तपासणीसाठी प्राधिकरणास योग्य वाटल्यास, साक्षीपुरावा घेण्यासाठी किंवा प्रकरणाशी संबंधित दस्तऐवज किंवा अभिलेख सादर करण्यासाठी किंवा , 
यथास्थिति , दोन्हीसाठी समन्स जारी करता येतील . 


भाग चार - क -४ ९ -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७ / आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


( ४ ) चौकशी पूर्ण करण्यासाठीची आणि स्थगनकाळ देण्यासाठीची कालमर्यादा. 

प्राधिकरणास प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या आधारे सुरू करण्यात आलेली प्रत्येक चौकशी, शक्य असेल तितक्या शीघ्रतेने, आणि कोणत्याही 
परिस्थितीत ती तक्रार प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यात येईल आणि तिचा अहवाल राज्य सरकारला सादर 
करण्यात येईल : 


परंतु, प्राधिकरण , तक्रार प्रलंबित असताना जबाबदेयी अधिकारी किंवा तक्रारकर्त्यास, तीनपेक्षा जास्त वेळा स्थगिती देणार नाही. 
( ५ ) उपरोक्त उप -विनियम ( ४ ) मध्ये नमूद केलेली कालमर्यादा समाप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात, 
प्राधिकरण , विलंबासाठीची कारणे लेखी नमूद करील . 

( ६ ) तक्रारदार किंवा पीडित किंवा जबाबदेयी अधिकारी सुनावणीच्या किमान तीन दिवस आधी सुनावणीच्या स्थगितीसाठी अर्ज करू शकेल . 

( ७) प्राधिकरण , सर्वसाधारणपणे प्रकरणातील संबंधित पक्षकाराद्वारे वाजवी कारण निदर्शनास आणून दिल्याखेरीज, सुनावणीला स्थगिती 
देणार नाही आणि प्रत्येक प्रसंगी, प्राधिकरण स्थगिती दिल्याची कारणे लेखी नोंदवील. 

( ८) अपरिहार्य अधिकृत कर्तव्य बजावण्याच्या कारणास्तव, जबाबदेयी अधिकाऱ्याने केलेल्या युक्तिवादामुळे जेथे स्थगिती देण्यात आली 
असेल अशा वेळी, सुनावणी पुढील कामाच्या दिवशी घेण्यात येईल : 

परंतु, जबाबदेयी अधिकाऱ्याविरुद्धची तक्रार प्रलंबित असताना, प्राधिकरण त्याला तीनपेक्षा अधिक वेळा स्थगिती देणार नाही. 

( ९ ) जेव्हा तक्रारदार किंवा पीडित किंवा जबाबदेयी अधिकाऱ्याने प्राधिकरणासमोर उपस्थित राहण्यात कसूर केली तर , प्राधिकरण 
प्रकरणाची कार्यवाही एकतर्फी चालवेल . 

११. प्राधिकरणाचे निर्णय आणि निदेश.- (१) चौकशी पूर्ण झाल्यावर , प्राधिकरण राज्य शासनाला, संबंधित अधिकारी आणि 
त्यांच्या वरिष्ठ पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्याला आपले निष्कर्ष कळवील. 

( २) आधीच्या नियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेच्या अनुषंगाने तक्रारीवरील कोणताही निष्कर्ष काढण्याअगोदर , उप-विनियम ( २ ) 
खाली मिळालेले, कोणतेही जास्तीचे तथ्य किंवा माहिती किंवा सादर केलेले निवेदन, प्राधिकरण विचारात घेईल . 

( ३ ) आपल्या निष्कर्षामध्ये, प्राधिकरण , उप -विनियम (१ ) किंवा ( २) अंतर्गत नोंदविलेले निष्कर्षकिंवा निदेशच कायम करील किंवा त्यात 


. 


. 


सुधारणा करील. 


( ४ ) प्राधिकरणाच्या प्रत्येक निष्कर्षात पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव असेल : 

( क ) तक्रारींमधील अभिकथनाचा सारांश ; 


ख ) प्राधिकरणाला प्राप्त झालेले उत्तर , अहवाल आणि सादरीकरण यांचा सारांश ; 


अशा 


. 


( ग ) प्राधिकरणाने काढलेले निष्कर्ष. 
( ५ ) चौकशी पूर्ण झाल्यावर , तक्रारदाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने किंवा कथित पीडित व्यक्तीद्वारे अशा प्रकारे दाखल करण्यात आलेली 
तक्रार ही , क्षुल्लक , खोटी, त्रासदायक , विद्वेषपूर्ण किंवा अंतस्थ हेतूने करण्यात आली असल्याचा निष्कर्ष प्राधिकरणाने काढल्यास, 
परिस्थितीत, प्राधिकरण अधिनियमाच्या कलम २२ न मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करील . 

( ६ ) सदस्य - सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, किमान कामकाजाच्या तीन दिवस अगोदर अंतिम निर्णय अधिघोषित करण्याचा दिनांक 
अधिसूचित करील. 

( ७) अध्यक्षांकडून किंवा या प्रयोजनासाठी अध्यक्षांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही सदस्यांकडून प्राधिकरणाचेनिष्कर्ष, खुल्या कार्यवाहीतून 
अधिघोषित करण्यात येतील आणि ते संबंधित प्राधिकाऱ्यांना अंमलबजावणी करण्यासाठी कळविण्यात येतील . 

( ८ ) प्राधिकरणाचे निष्कर्ष अधिघोषित करणारी व्यक्ती, तक्रारदाराला किंवा पीडित व्यक्तीला निर्णयाचा परिणामकारक भाग वाचून 
दाखवील आणि त्याच्या सारांशाबाबतचे स्पष्टीकरण अधिकृत भाषेत किंवा अपवाद म्हणून हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून देईल. 

( ९ ) सदस्य - सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी , यथोचितरीत्या प्राधिकरणाचा अंतिम निर्णय अधिप्रमाणित करील आणि पक्षकारांना 
विनामूल्य द्यावयाच्या निर्णयाच्या प्रती त्यांना विनाविलंब उपलब्ध करून देईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७ / आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


७ 


. 


१२. प्राधिकरणाच्या कामकाजात पारदर्शकता . (१ ) प्राधिकरणाची प्रत्येक सुनावणी जनतेस खुली असेल 

परंतु , अपवादात्मक परिस्थितीत आणि प्राधिकरणाने लेखी नोंदविलेल्या कारणांसाठी अशी सुनावणी गुप्तरीत्या घेण्यात येईल. 
( २ ) प्राधिकरणाचे सदस्य- सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, प्राधिकरणाच्या अधिकृत भाषेत किंवा इंग्रजीमध्ये इंटरनेट ( आंतरजाल ) 
संकेतस्थळ निर्माण करण्यास, विकसित करण्यास आणि ते अद्ययावत करण्यास जबाबदार असेल . 

( ३) प्राधिकरणाचे सदस्य - सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी प्रकरणांची वादसूची दैनिक , साप्ताहिक आणि मासिक पद्धतीने तयार करील 
आणि ती त्यांच्या संकेतस्थळावर किंवा त्यांच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित करील . 

( ४ ) प्राधिकरणाचे सर्वनिर्णय विनाविलंब प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर नियमितपणे टाकण्यात येतील . 

( ५ ) माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ अन्वये माहिती प्राप्त करून घेण्यासाठी प्राधिकरणाकडे आलेले सर्व अर्ज त्या अधिनियमाच्या 
तरतुदीनुसार निकालात काढण्यात येतील . 

( ६ ) प्राधिकरणाचे सदस्य - सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, प्राधिकरणाची मूलभूत माहिती आणि त्याची कार्यपद्धती मुद्रित करून 
इलेक्ट्रॉनिक आणि / किंवा समाज माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करील व त्याचा प्रसार करील . 

( ७ ) वरील उप- विनियम (१ ) ला बाध न पोहचवता , सदस्य - सचिव किंवा पदनिर्देशित अधिकारी, प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर सहा 
महिन्यांच्या आत पुस्तिका / मार्गदर्शिका प्रसिद्ध करील आणि त्यात प्राधिकरणाकडे संपर्क करण्याबाबतचा तपशील, प्राधिकरणाचे अधिकार आणि 
कार्ये, तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया , तक्रार प्राप्त करण्यासाठीचे आणि निकालात काढण्यासाठीचे विहित नमुने किंवा प्रपत्रे आणि अधिनियमांच्या 
तरतुदीअन्वये, तक्रारदारांसाठी उपलब्ध असणारे उपाय दिलेले असतील. 

( ८ ) सदस्य- सचिव आणि पदनिर्देशित अधिकारी, वेळोवेळी उक्त पुस्तिका / मार्गदर्शिका अद्ययावत करील . 

( ९ ) शासन या पुस्तिका / मार्गदर्शिका यांच्या प्रती प्राधिकरणाच्या कार्यालयांमध्ये, प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये आणि पोलीस विभागाच्या इतर 
सर्व कार्यालयांमध्ये, शक्य असेल तेथवर , विनामूल्य उपलब्ध करून देईल. 

१३. प्राधिकरणाचा वार्षिक अहवाल.- प्राधिकरण पुढील विषयांवर वित्तीय वर्षाच्या शेवटी शासनास वार्षिक अहवाल सादर करील : 

( क ) प्राधिकरणाने चौकशी केलेल्या तक्रारींची संख्या आणि प्रकार ; 
( ख ) प्राधिकरणाने चौकशी केलेल्या गैरवर्तणुकीच्या प्रकरणांची संख्या आणि प्रकार ; 

( ग ) चौकशी करण्याच्या हेतूने दुसऱ्या कोणत्याही अभिकरणाकडेकिंवा अधिकाऱ्यांकडे जर कोणतीही प्रकरणे निर्दिष्ट केली असतील 
तर , त्या प्रकरणांची संख्या आणि प्रकार ; 

( घ ) प्रत्येक प्रकरणातील प्राधिकरणाचेनिष्कर्ष ; 
( ङ ) कोणतीही चौकशी पूर्ण करण्यासाठी झालेल्या विलंबाची व्याप्ती आणि विलंबाची कारणे 
( च ) राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या गैरवर्तणुकीचे निश्चित करण्याजोगे प्रकार ; 
( छ ) पोलिसांच्या जबाबदारीत वाढ करण्यासाठी शिफारशी. 


~ 


- 


१४ . 

आदेश , परिपत्रक इ. काढण्याचे प्राधिकरणाचे अधिकार. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष , प्राधिकरणाचे कामकाज सुरळीतपणे 
चालवण्याची सुनिश्चिती करण्याकरिता वेळोवेळी आवश्यक ते प्रशासनिक आदेश, परिपत्रक इ. काढील आणि स्पष्टीकरणे देईल . 


भाग चार - क -४ ९ -२ अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७ / आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


जोडपत्र " अ " 


[ कलम ६ ( ३ ) पहा ] 


स्वसाक्षांकित घोषणा पत्र 


[ कोऱ्या कागदावर ( कोणत्याही न्यायालय फी ची आवश्यकता नाही ) ] 
मी , श्री ./ श्रीम ./ कु . 
श्री . / श्रीम. / यांचा मुलगा/ मुलगी / पत्नी / विधवा पत्नी , 
वय 

वर्षे, खाली दिल्याप्रमाणे 
स्थायी आणि सध्याचा पत्ता , आधार कार्ड क्रमांक 

( स्वसाक्षांकित प्रत जोडलेली ) असलेली, ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो/ घेते आणि याद्वारे गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो / करते आणि पुढीलप्रमाणे 
निवेदन करतो / करते की , 
१ . मी सोबत जोडलेल्या तक्रारीचा तक्रारदार असून तक्रार दाखल करण्यास 

कारणाने असमर्थ 
असल्याने श्री ./ श्रीम. / कु . 

यांना सोबत जोडलेली तक्रार दाखल करण्यास प्राधिकृत करत आहे . 
२ . सोबत जोडलेल्या तक्रारीच्या परिच्छेद 

मध्ये 

नमूद केलेली तथ्ये माझ्या संपूर्ण माहितीप्रमाणे सत्य आहेत 
आणि परिच्छेद 

मध्ये नमूद केलेली तथ्ये माझ्या माहितीप्रमाणे आणि विश्वासाप्रमाणे सत्य आहेत . 
म्हणून, 

मी उपरोक्त तक्रारीची चौकशी करण्याची आणि यथोचित पुढील कारवाई करण्याची विनंती करतो/ करते . 


३ . 


अभिसाक्षी : 


नाव 


स्थायी पत्ता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७/ आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


९ 


जोडपत्र " ब " 


(नियम ७.१ पहा ) 

राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण , मुंबई 
अधिनियमाअंतर्गतच्या नियमांमधील नियम ७.१ अंतर्गत दस्तऐवज / कागदपत्रे सादर करण्यासाठीचे समन्स . 

क्रमांक एसपीसीए 
प्रति , 

लोक सेवक ( लोक सेवकांची) नाव ( नावे) , पदनाम आणि पत्ता (पत्ते ) ; 
ज्याअर्थी, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण , मुंबई यांच्याकडे आपल्या विरुद्ध 

( तक्रारदाराचे नाव व पत्ता ) यांच्या द्वारे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे . वर नमूद केलेल्या 
नावाच्या व्यक्तीद्वारे 

संदर्भातील गा -हाणी/ अभिकथन प्राप्त झाले आहे आणि अध्यक्ष , राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण यांना चौकशी/ अन्वेषणच्या प्रयोजनार्थ 
संबंधित कागदपत्र ( कागदपत्रे ) त्यांच्या पुढे सादर करण्यात यावीत , असे वाटते . 
याद्वारे आपणास , मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांच्या समक्ष त्यांच्या कार्यालयात 

रोजी 
सुनावणीस उपस्थित राहण्यासाठी आणि उक्त कागदपत्र सादर करण्यासाठी आपण किंवा आपल्या नोकर, लिपिक किंवा अभिकर्त्याद्वारे उपलब्ध 
करून देण्यासाठी समन्स जारी करण्यात आले आहे. यात कसूर करू नये. 

माझ्या सही व कार्यालयाच्या शिक्यानिशी. 


वाजता 


दिनांक : 


मुख्य प्रशासकीय अधिकारी , 
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई . 


भाग चार - क -४ ९ -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७ / आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


जोडपत्र " क " 


(नियम १०.३ पहा) 
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण , मुंबई 

साक्षीदारासाठीचे समन्स 


तक्रारदार 


विरुद्ध 


पोलीस अधिकारी 


प्रति , 

ज्याअर्थी, उपरोक्त तक्रारीतील 


वाजता 


यांच्या वतीने , अध्यक्ष, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण यांच्या समक्ष साक्ष 
देण्यासाठी आपली उपस्थिती आवश्यक आहे , त्याअर्थी याद्वारे तुम्ही त्यांच्या कार्यालयात 

रोजी 
स्वतः उपस्थित राहणे गरजेचे आहे आणि आपल्या सोबत संबंधित कागदपत्र आणावीत किंवा त्या कागदपत्रांना शाबित करण्यास सक्षम अशा 
आपल्या नोकर किंवा अभिकर्त्यामार्फत ती पाठवावित . 

माझ्या सही व कार्यालयाच्या शिक्यानिशी. 


दिनांक : 


राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार , 


सदस्य सचिव / मुख्य प्रशासकीय अधिकारी 
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण , मुंबई . 


राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार , 


राजेन्द्र सिंह, 

सदस्य सचिव , 
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण . 


क्रमांक रापोतप्रा/नियमावली/ प्र.क्र . १४२/२०१७ 
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण 
कूपरेज टेलिफोन एक्सचेंज बिल्डिंग 
४ था मजला, महर्षि कर्वे रोड, नरीमनपॉईंट 
मुंबई ४०० ०२१ . 
दिनांक : २ ९ सप्टेंबर २०१७. 


१ ) राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मलबार हिल, मुंबई, 
२ ) मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 
३ ) मा . मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई , 
४ ) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव ( सर्व मंत्रालयीन विभाग) मंत्रालय, मुंबई, 
५ ) प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
६ ) प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
७ ) प्रबंधक , लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई , 
८ ) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
९ ) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा ), मुंबई, 
१० ) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), मुंबई , 
११ ) सचिव, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१२ ) प्रबंधक, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई-४०० ००१, 
१३ ) महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क संचालनालय , मुंबई ( २ प्रती प्रसिध्दीकरिता) 
१४ ) पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१५ ) पोलीस महासंचालक , लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई , 
१६ ) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ , मुंबई, 
१७ ) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस सुरक्षा मंडळ , जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई. 
१८ ) पोलीस महासंचालक, गृहरक्षक दल तथा संचालक, नागरी संरक्षण दल, मुंबई, 
१ ९) पोलीस महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
२० ) अतिरिक्त पोलीस महासंचालक ( सर्व ), 
२१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 
२२ ) आयुक्त, राज्य गुप्त वार्ता विभाग, मुंबई . 
२३) अतिरिक्त पोलीस महासंचालक , गुन्हा अन्वेषण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२४ ) अतिरिक्त पोलीस महानिरीक्षक (कारागृहे), पुणे. 
२५ ) अतिरिक्त पोलीस महासंचालक , रेल्वे, मुंबई , 
२६ ) संचालक , महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 
२७ ) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटर परिवहन , औंध, पुणे, 
२८ ) सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व, 
२९ ) सर्व पोलीस आयुक्त , 
३० ) सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 
३१) सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण शाळा. 
३२ ) निवड धारिका. 


राजेंद्र सुर्वे, 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, 
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण. 


भाग चार - क -४ ९ -२ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७/ आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


STATE POLICE COMPLAINTS AUTHORITY 


MTNL Cooperj Exchange Building, 4th Floor , Maharshi Karve Road , 

Mumbai 400 021 , dated the 29th September 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA POLICE ACT. 


No. SPCA /Rules/CR - 142/2017.— In pursuance of rule 10 of the Maharashtra State Police 
Complaints Authority (Condition of Service ) Rules, 2016 , the State Police Complaints Authority 
makes the following regulations for regulating the conduct of business of State Police Complaints 
Authority , namely : 

1. Short Title and Commencement. These Regulations may be called Maharashtra State 
Police Complaints Authority ( Administration and Procedure ) Regulations, 2017 . 

2. Definitions.— ( 1) In these Regulations, unless the context otherwise requires, 

( a ) " Act" means the Maharashtra Police Act 1951, as amended from time to time, and 
includes the Maharashtra Police (Amendment and Continuance ) Act 2014 . 

( b ) “ Authority ” means the State Police Complaints Authority as established under sub 
section ( 2 ) of section 22 P of the Act ; 

(c ) “ Chairperson ” means the Chairperson of the State Police Complaints Authority 
appointed under sub -section ( 2 ) of section 22 P of the Act; 

(d ) “Code” means the Code of Civil Procedure , 1908 ( V of 1908 ), in its application to the 
State of Maharashtra ; 

(e ) " complainant” means a victim or a person by whom or on whose behalf a complaint is 
made under this Act ; 

(f) “ complaint” means a complaint about misconduct, taken cognizance by the State 
Authority under the Act ; 

(g ) “ Division Bench ” means a Bench consisting of two members of the State Authority as 
constituted by the Chairperson ; 

(h ) " enquiry " means an enquiry instituted as per procedure specified in Regulation 7 of 
these Regulations; 

(i) “ Full Bench ” means a Bench consisting of three or more Members of the State Authority 
as constituted by the Chairperson ; 

(j) “Government” means the Government of Maharashtra ; 

(k ) “ Language ” means the official language of the Authorities, which shall be Marathi for 
all practical purposes . However , exceptionsmay be made owing to the non -availability of Marathi 
knowing stenographers / personnel or according to the language of the complainant; 

(1) “ Member” means a member of the State Authority as appointed under sub -section ( 2 ) of 
section 22 P of the Act ; 

(m ) “Member -Secretary” means a police officer so appointed by the Government to be the 
Member -Secretary of the State Authority as appointed under sub -section ( 2 ) of section 22P of 
the Act; 

(n ) “ misconduct” means any wilful breach or neglect by a police officer of any law , rule and 
regulation applicable to the police that adversely affect the rights of any member of public , as 
defined in section 22 Q 1 (a ) ( i to viii) of the Act; 

(0 ) “ Respondent Officer” means such police personnel who is the subject of a complaint or 
against whom a complaint is lodged by the complainant ; 

(p ) " section " means of a section of the Act ; 

(q ) “ Single Bench ” means a Bench consisting of one member of the State Authority as 
constituted by the Chairperson ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७ / आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


(r ) “ Unit” means a Police Commissionerate , District, specialized branch of the Police or 
allied departments, including but not limited to the SID , CID , ACB, SRPF and training 
institutions etc.; 

(2 ) Words and expressions used hereinabove but not defined shall have the same meaning 
respectively assigned to them in the Act and the Code. 

3 . Place of sitting and Jurisdiction of the Authority.— ( 1) Place of the sitting of the Authority 
shall be ordinarily be at its headquarter in Mumbai. However , it may , at the discretion of the 
Chairperson , hold its meetings at any other place in the State , if he considers the same necessary 
and expedient. 

(2 ) The jurisdiction of the Authority shall be the whole of the State of Maharashtra , 

( 3 ) In cases where senior officers of and above the rank of Deputy Superintendent of Police 
are under enquiry , along with personnel below the rank of Deputy Superintendents of Police , the 
proceedings shall be conducted by the State Authority . 

4. Complaints not ordinarily entertainable.— The Authority shall dismiss, in limine, 
complaints of the following nature , namely : 

(a ) vague, anonymous, pseudonymous , illegible , trivial or frivolous; 
(6 ) when the complaint is presented after one year from alleged act and or inaction ; 

( c ) shall not inquire in Civil disputes, etc. except against Police Officers indulging in 
house or land grabbing, etc .; 

(d ) relate to service matters or labour or industrial disputes ; 
(e ) matter is sub - judice before a court or any tribunal; 

(f) matter is covered by a judicial verdict or decision of the Tribunal or any other Judicial 
or Quasi- Judicial Authority ; 

( g ) matter is outside the purview of the State Authority. 

(h ) the complaint has not been made to senior supervisory officer or one months has not 
elapsed since filing of such complaint. 

5 . Sittings and Decisions of the Authority. (a ) Every proceeding of the Authority shall be 
chaired by the Chairperson with the Members in attendance . 

(6 ) Three Members, including Chairperson shall constitute the quorum for any meeting 
wherein a decision is required to be taken by the Full Bench of the Authority . All the decisions 
shall be taken by a majority of the members of the Authority , present and voting . Dissenting 
opinion , if any , shall also be kept on record . However , decision will be taken on the basis of the 
majority opinion : 

Provided that, when there is equality of votes, the person chairing the meeting shall have a 
second and casting vote . 

(c) The absence of a Member from any meeting or a vacancy in the Authority shall not affect 
the continuity of the proceeding, so long as the quorum is satisfied . 

(d ) The Chief Administrative Officer or any other designated person shall record minutes of 
every meeting of the Authority . The Chief Administrative Officer or designated officer of the 
Authority shall maintain the records of the Authority . 

(e ) No decision of the Authority shall be held invalid only on account of technical grounds in 
the appointment of the Chairperson or Member . 

(A) A master copy of all the approved minutes of every meeting shall be maintained by the 
Member Secretary or designated officer . 

( g ) Report of follow -up action in regard to decisions taken by the Authority shall be submitted 
by the Member Secretary or designated officer at every subsequent meeting , till the decision is 
implemented . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७ / आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


१३ 


6 . Procedure for filing and registering complaints . ( 1 ) Any person who desires an enquiry 
to be made by the Authority into one or more instances of “misconduct” of police personnel shall 
submit to the Authority , a written complaint preferably in Marathi, Hindi or English . 

( 2 ) A complaint shall be submitted on plain paper , providing all the relevant details of the 
instance to the extent available or shall be submitted through online digital format. No fee shall 
be chargeable on complaints . 

( 3 ) Every complaints so filed shall be supported by a self attested declaration as provided in 
Annexure “ A ” appended to these Regulations , stating that all the relevant details mentioned in 
the complaint are true and correct on the basis of his personal knowledge . 

( 4 ) A complaint can be submitted by post or by courier or posted by email or in digital format 
on the website of the Authority or in person at the office of the Authority . 

(5 ) A complainant may, ifhe so desires and to the extent possible supply copies of the document 
or records , in support of the allegations made , including, 

( a ) a medical report or any certificate issued by a qualified doctor disclosing nature of 
injuries on the body of the victim , who had examined the victim immediately after the occurrence 
of the incident, 

(6 ) photographs showing the injuries on the person of the victim or records at the time of 
enquiry , 

(c) audio or video recordings, relating to the allegations contained in the application , 
(d ) relevant extract of the dairy of the police station concerned , 
( e ) copy of the first information report ( F.I.R.), if any, 
(f) copy of the memorandum of arrest, 
(g ) any other document considered relevant by the complainant. 

The complainant can file photocopies of the documents or records mentioned in the above 
clauses . 

(6 ) The Member - Secretary or designated officer of the Authority shall record a complaint 
case under the directions of the Authority , acting suo -moto in accordance with section 22Q ( 1 )(i) 
of the Act or upon information received from the National Human Rights Commission (NHRC ) or 
the State Human Rights Commission (SHRC ) or the Lokayukta or the Government or any other 
public authority , and as contemplated under section 22Q (1)(i to iii). 

(7 ) The Member - Secretary or designated officer of the Authority shall maintain registers , in 
the proforma specified by the Authority , about the complaints recorded in the Authority . 

(8 ) Screening and Referral of complaints by the Authority : 

(a ) Upon registration of a complaint case , theMember- Secretary or designated officer shall 
place the complaint along with the supporting documents received , before the Authority within 
seven working days after receipt of the complaint , for further directions . 

(6 ) The Authority shall examine the complaint and all supporting documents and determine 
whether the Authority have jurisdiction to enquire into the complaint or otherwise . 

(c) After examination of the complaint, if the Authority is of the opinion that the subject 
matter of the complaint does not fall within the Authority s jurisdiction , then the Authority 
shall reject the complaint after recording the reasons in writing but so far as possible within 
fifteen days from the date of the complaint . 

(d ) Upon preliminary examination of the complaint, if the Authority is of the view that no 
prima- facie case is made out, it shall reject the complaint for the reasons recorded in writing , 
so far as within fifteen days from the registration of the complaint . 

(e ) If the Authority is satisfied that the complaint falls within its jurisdiction and there 
exists a prima facie case to conduct the enquiry , then the Authority shall proceed with the 
enquiry under the Act and these Regulations. 

( 9) The Member Secretary or designated officer shall issue authenticated order of the Authority 
made under these Regulations and communicate , free of charge , a copy of the order to the 
complainant or representative of the complainant as the case may be . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७ / आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


7. Conduct of enquiry.— (1 ) Where the Authority decides to conduct an enquiry in any 
complaint, it shall issue notice , as per Annexure “ B ” appended to these Regulations, to all respective 
officer or officers who are related with that matter or against whom a complaint has been made. 

( 2 ) Every notice issued by the Authority to the respondent officer or officers under sub 
regulation ( 1), shall be accompanied with a copy of documents , alongwith supporting documents , 
if any, filed alongwith the complaint. 

( 3 ) Where a notice is issued to an officer of the rank of Superintendent of Police and above , a 
copy of notice shall also be sent to the Director General of Police . 

(4 ) If the respondent officer is of the rank of Director General of Police, then a copy of the 
notice alongwith supporting documents shall be transmitted to the Government. 

(5 ) Where a notice is issued to an officer below the rank of Superintendent of Police , a copy of 
the notice with all supporting documents shall be transmitted to his superior Commissioner of 
Police or Superintendent of Police or Officer -in -charge of the Unit , as the case may be. 

(6 ) A respondent officer shall submit his reply to the Authority within thirty days of the 
receipt of the notice , issued under sub -regulation ( 1), alongwith supporting documents , if any, if 
he so desires. 

( 7) The Member - Secretary or designated officer shall transmit to the complainant, free of 
charge , copy of the reply and the copies of supporting documents received from the respondent 
officer within seven working day of receipt of such a reply. 

(8 ) In case the Authority refers a complaint received to its own investigator or any other 
agency or officer from the purpose of conducting an enquiry , such agency shall complete the enquiry 
into the matter as expeditiously as possible, and submit a report alongwith supporting documents 
to the Authority within a period of sixty days . 

(9 ) The Member - Secretary or designated officer shall transmit to the complainant, free of 
charge , a copy of the report received , under sub -regulation (7 ), within seven days from the date of 
receipt of the report. 

( 10 ) The Member- Secretary or designated officer shall maintain a case record and progress 
report of each complaint on every day of proceedings in writing . 

( 11) The Member -Secretary or designated officer shall maintain records of the meeting and 
shall obtain signature of the Chairperson and the members on the said minutes of the meeting . 

8. Issue of Notice of Hearing. — ( 1) The Authority shall hold hearing of the complaint case as 
deemed necessary after giving due notice to the parties , including the complainant , his 
representative or the victim as the case may be , 

( 2 ) The Member - Secretary or designated officer shall notify all the concerned parties, the 
date of hearing well in advance, but at least seven days before the listing of the complaint for 
hearing. However, in case of urgency , the Authority may waive this period of notice and proceed 
at the earliest possible . 

( 3 ) Wherein a Respondent Officer is of the rank of Deputy Superintendent of Police or below , 
in that case the notice of hearing shall be communicated through the Commissioner of Police or 
the Superintendent of Police or the Officer in -charge of the concerned Unit and in all other case 
the notice of hearing shall be communicated to the officer directly , and a copy of the notice shall 
be sent to the DGP or the Government, as the case may be . 

(4 ) Every officer who has received notice of hearing under sub -regulation ( 2 ), shall immediately 
communicate the same to the concerned Respondent Officer and ensure that such officer is given 
leave or permission to attend the hearing on the stipulated date . 

(5 ) The Authority may also call and hear any other person other than the concerned parties, 
as and when required . 

(6 ) The Authority may call for concerned documents, any record or public document concerned 
with an enquiry from any police officer or public servant . 

9. Conduct of Hearing . — ( 1) The Authority shall observe principle of natural justice in the 
conduct of every hearing in the enquiry . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७/ आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


१५ 


( 2 ) The hearing shall be conducted in the official language of the State . However, as an 
exception , the hearing may be conducted in Hindi or English also . 

( 3) The Member Secretary or designated officer of the Authority shall maintain a record of 
the proceedings of every hearing. 

10. Appearance at a hearing.- ( 1) The parties to a complaint shall appear at a hearing in 
person or through their Legal Representative . 

(2 ) Legal representative of persons can attend a hearing by obtaining leave of the Authority , 
which the Authority may grant for reasons recorded in writing. 

( 3) The Authority may issue summons to any person ( as per Annexure “ C ” ,),who has knowledge 
of the matter and facts relating to the complaint, to appear at a hearing for purpose of examination , 
obtaining evidence on oath or producing documents or record relevant to the case or both or as 
the case may be, as the Authority deems fit . 

(4 ) Time limit for completion of enquiry and grant of adjournment.- Every enquiry initiated 
on the basis of a complaint received by the Authority shall be completed and submit report to the 
State Government, as expeditiously as possible and in any case within a period of ninety days 
from the date of receipt of complaint : 

Provided that, the authority shall not grant more than three adjournments to respondent 
officer or complainant , during the pendency of a complaint. 

(5 ) In the report submitted to the State Government after expiry of the time limit mentioned 
in the above sub -regulation (4 ), the Authority shall record the reasons for delay in writing ; 

(6 ) The complainant or a victim or a respondent officer may apply for adjournment of a hearing 
at least three days in advance before the date of hearing . 

( 7 ) Ordinarily the Authority shall not grant adjournment of hearing unless reasonable cause 
is shown by the concerned party to a case and in every instance, the Authority shall record reasons 
in writing for grant of adjournment . 

(8 ) Where an adjournment is granted on the plea of a respondent officer for reasons of 
performance of unavoidable official duty , the hearing may be held on the next working day : 

Provided that, the Authority shall not grant more than three adjournments to a Respondent 
Officer , during the pendency of a complaint against him . 

( 9 ) Where a complainant or a victim or the Respondent Officer fails to appear before the 
Authority, the Authority shall proceed with the case ex -parte . 

11. Decisions and Directions of the Authority.— ( 1) Upon completion of an enquiry, the 
Authority shall communicate its findings to the State Government, the concerned officers and 
their senior supervisory officer . 

( 2 ) The Authority shall take into consideration any additional fact or information or submission 
received under sub -regulation (2 ), before arriving at findings on the complaint in accordance with 
the time limit specified in the earlier Rule . 

( 3 ) In its findings, the Authority may affirm or revise its findings or the directions recorded 
under sub -regulation ( 1) or ( 2 ). 

(4 ) Every findings of the Authority shall contain : 

( a ) a summary of the allegations in the complaint ; 
(b ) a summary of the reply , report and submissions received by the Authority; 

(c ) the findings of the Authority ; 

(5 ) After completion of the enquiry , if the Authority comes to the conclusion that the complaint 
so filed by the complainant or his representative or the alleged victim is frivolous, false , vexatious, 
malicious or with ulterior motive , in that case the Authority may take action as per provisions of 
section 22T of the Act. 

(6 ) The Member - Secretary or designated officer shall notify the date of pronouncement of 
final decision at least three working days in advance . 
HTT OR - 07-89-3 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७ / आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


(7 ) Findings of the Authority shall be pronounced in open proceedings by the Chairperson or 
any Member authorized by Chairperson for this purpose and the same shall be communicated to 
the concerned authorities for implementation . 

( 8 ) The person pronouncing the findings of the Authority shall read out the operative part of 
the decision and cause the explanation of the substance thereof to the complainant or the victim 
in the official language or in Hindi or English , as an exception . 

( 9 ) The Member - Secretary or designated officer shall duly authenticate final decision of the 
Authority and without any delay cause copies of the decision to be provided to the parties , free of 
charge . 

12. Transparency in the working of the Authority.- ( 1) Every hearing of the Authority shall 
be open to the public : 

Provided that, in exceptional circumstances and for reasons recorded by the Authority in 
writing , such hearing may be held in camera . 

(2 ) The Member- Secretary or designated officer of the Authority shall be responsible to create, 
develop and update an internet website in the official language of the Authority or in English . 

(3 ) The Member - Secretary or designated officer of the Authority shall prepare and display 
on its website or its notice board , the cause - list of the cases listed daily , weekly and monthly. 

(4 ) All decisions of the Authority shall be uploaded on the website of the Authority regularly 
without any delay . 

(5 ) All applications received by the Authority for information under the Right to Information 
Act, 2005 shall be disposed off as per the provision of that Act. 

(6 ) TheMember -Secretary or designated officer of the Authority shall publish and disseminate 
basic information of the Authority and its procedure through print, electronic and / or socialmedia . 

(7 ) Without prejudice to sub -regulation ( 1 ) above, the Member -Secretary or designated officer 
shall within six months of the constitution of the Authority publish a booklet/guide , giving the 
contact details, powers and functions of the Authority , the procedure for filing complaint, 
prescribed forms or formats for the purpose of receiving and disposing of complaints and the 
remedies available to the complainant under the provision of the Act . 

(8 ) The Member -Secretary or designated officer shall update the said booklet / guide , from 
time to time. 

( 9 ) The Government shall make copies of this booklet/guide available at the offices of the 
Authorities, at every Police Station and all other offices of the Police Department, as far as possible , 
free of charge . 

13. Annual Report of the Authority.— The Authority shall submit to the Government an 
annual report at the end of the financial year on the following subjects : 

( a ) Number and type of complaints enquired into by the Authority ; 
(6 ) Number and type of cases of misconduct enquired into by the Authority ; 

(c ) Number and type of cases if referred to any other agency or officer for the purpose of 
conducting an enquiry ; 

( d ) Findings of the Authority in each case ; 
(e ) Extent of any delay and the reasons for the delay in completing any enquiry ; 
(f) Identifiable patterns of misconduct of police personnel in the state ; 

(g ) Recommendations for enhancing the accountability of the police . 

14. Power of Authority to issue orders, circulars , etc.— The Chairperson of the Authority 
shall issue necessary administrative orders , circulars and clarifications etc. from time to time to 
ensure the smooth functioning of the Authority . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७ / आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


१७ 


ANNEXURE " A " 


[See section 6 ( 3 ) ] 


Self Attested Declaration 


[On plain paper (No Court fee required )] 


aged 


[ Shri/Smt./Ms. 

son / daughter / wife/widow of 

years, permanent and current 
address as given below , having Aadhaar No. 

(self attested copy attached ) 
do swear in the name of God and hereby solemnly affirm and state as follows : 

1. that I am the complainant in the accompanying complaint / have authorized Shri / Smt. / 
Ms. to file the authorized Shri Smt./ Ms. 

to 
file the accompanying complaint as I am unable to file the same because of 

reason . 
2. that the facts stated in the attached complaint in paras 
true to the best of my knowledge and in paras 

are true to my 
information and belief. 

3 . I, therefore, request you to enquire into the above complaint and take further action as 
deemed fit . 


are 


Deponent : 


Name 


Permanent Address 


TT OR - 5-89-337 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७ / आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


ANNEXURE “ B ” 


( See Rule 7.1) 


State Police Complaints Authority at Mumbai 
SUMMONS TO PRODUCE DOCUMENT/ S UNDER SECTION RULE 7.1 OF 

THE RULES UNDER THE ACT 


No. SPCA 


of 


To , 


Name(s ), Designation & Address( es ) of Public Servant( s); 

Where as a complaint has been made before the State Police Complaints Authority at 
Mumbai by 
(name and address of complaint) against you . the above -named , containing grievance / allegation 
in respect of 
and it appears to the Chairperson , State Police Complaint Authority desirable for the purpose of 
inquiry / investigation that the relevant document(s) should be produced before him . 

You are hereby summoned to attend and produce or cause to be produced through your 
servant, clerk or agent, the said document( s ) before him in his office on 
at 

O clock . Herein fail not . 


Given under my hand and seal of the office . 


Dated : 


Chief Administrative Officer, 
Office of the State Police Complaint 

Authority , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ३, २०१७/ आश्विन ११, शके १ ९ ३ ९ 


?? 


ANNEXURE " C " 


( See Rules 10.3 ) 
State Police Complaints Authority at Mumbai 

SUMMONS TO WITNESS 


No. SPCA 


of 


. Complaint 


Vs. 


.. Police Officer 


To , 


Whereas your attendance is required as a witness before the Chairperson , State Police 
Complaint Authority on behalf of 

in the above 
complaint, you are hereby required to appear personally before him on the 

at 
O clock and to bring with your the relevant documents or to send them through your 
servant or agents able to prove them . 


Given under my hand and seal of the office . 


Dated : 


By order of the State Police Complaint Authority , 


Member -Secretary /Chief Administrative Officer , 
State Police Complaints Authority , 

Mumbai. 


By order of the State Police Complaint Authority , 


RAJENDER SINGH , 

Member -Secretary , 
State Police Complaints Authority , 

Mumbai . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


No. SPCA / Rules / C.R.142 / 2017 
Maharashtra State Police Complaints Authority , 
M.T.N.L. Bldg., 4th floor , 
Maharshikarve Road , Nariman Point, 
Mumbai 400 021. 
Date : 29th September , 2017 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11. 


12 . 


13 . 


14 . 


15 . 


16 . 


The Secretary to the Governor, Raj Bhavan , Malbar Hill, Mumbai. 
The Principal Secretary to the Chief Minister , 
The Chief Secretary ,Mantralaya,Mumbai. 
All Additional Chief Secretaries /Principlal Secretaries /Secretaries of Mantralaya Departments,Mumbai. 
The Registrar, High Court (Original side ), Mumbai. 
The Registrar, High Court (Appellate Side ), Mumbai. 
The Registrar, Office of the LokaAyukta and Upa-LokaAyukta ,Mumbai 
The Secretary, Maharashtra Public Service Commission , Mumbai. 
The Principal secretary , Secretariat ofMaharashtra Legislature ( Assembly ), Mumbai. 
The Principal Secretary , Secretariat ofMaharashtra Legislature (Council), Mumbai. 
The secretary, Office of the Chief Information Commissioner of the state , New Administrative 
Building , Mumbai. 
The Registrar, State Human Rights Commission , Mumbai 400 001. 
The Director General of Information and Public Relations, Mumbai, (2 copies for publicity ). 
Director General and Inspector General of Police ,Maharashtra, Mumbai. 
Director General, Anti-Corruption Bureau , M.S., Mumbai. 
Director General, Police Housing , Plot No.89-89A , Sir Pochkhanwala Road , Near Police Officers Mess , 
Worli, Mumbai- 30 . 
Director General, State Security Corporation , World Trade Center, Cuffe Parade , Mumbai, 
Director Genera , HomeGuard , Maharashtra State Home Guards & Civil Defence Headquarters, Old 
Secretariat Annex , Near Elphinstone College ,M.G.Road , Fort, Mumbai - 400 032 . 
Director General of Police (J & T), New Administrative Bldg ., Mantralaya ,Mumbai. 
Addl. Director General of Police (all ) 
Commissioner of Police , Brihanmumbai, 
Commissioner, State Intelligence Department, Maharashtra State Police Headquarters , 
Shahid Bhagatsingh Marg , Colaba, Mumbai 400 001. 
Addl.Director General of Police , C.I.D., M.S., Pune 
Addl.Director General of Police , Prisons, Pune . 
Addl.Director General of Police , Railways, Mumbai. 
Director, Maharashtra Police Academy, Nashik , 
Spl. Inspector General of Police , Motor Transport, Aundh , Pune. 
Special Range Inspector general of Police (all ), 
Police Commissioners ( all), 
District Superintendent of Police (all), 
Principal, Police Training School ( all), 
Select File . 


17 . 


18 . 


19 . 


20 . 


21 . 


22 . 


23 . 


24 . 


25 . 


26 . 


27 . 


28 . 


29 . 


30 . 


31. 


32 . 


RAJENDRA SURVE , 
Chief Administrative Officer , 
State Police Complaints Authority , 

M.S., Mumbai. 


